टाटा ट्रस्ट सोबत करण्यात आलेल्या सामंजस्य 
करारानुसार (M.O.U) प्रकल्प अमंलबजावणी व 
संनियंत्रण समितीचे (Project Implementation 
& Monitoring Committee) गठन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र.५४/पुर्नबांधणी क्र.५९/तुरुंग-२ 
मंत्रालय ,दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ५ मे, २०१६ 


शासन निर्णय- 

कारागृहातील कैदयांचे पुनर्वसन/कल्याण, त्यांना कायदेशीर मदत पुरविणे, आरोग्य या बाबींच्या 
अनुषंगाने कार्यवाहीकरिता राज्य शासन व टाटा ट्रस्ट यांच्यामध्ये सांमजस्य करार (M.O.U) दि.३१ 
मार्च,२०१६ रोजी करण्यात आला आहे. त्या सामजंस्य करारासोबतच्या जोडपत्र १ मधील A नुसार प्रकल्प 
अमंलबजावणी व संनियंत्रण समितीचे (Project Implementation & Monitoring Committee) 
खालीलप्रमाणे गठन करण्यात येत आहे. 


१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे - अध्यक्ष 
२) सहसचिव/उपसचिव (तुरुंग), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - सदस्य 

३) कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग, येरवडा, पुणे - सदस्य 
४) कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई - सदस्य 
५) कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, औरंगाबाद - सदस्य 
६) कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर - सदस्य 
(9) डॉ. आनंद बंग, सल्लागार, टाटा ट्रस्ट - सदस्य 

८) डॉ. विजय राघवन, संचालक, प्रयास, टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ सोडल सायन्सेस,मुंबई - सदस्य 
९) श्रीमती न्युरीथ दिवेकर, टाटा ट्रस्ट <सदंस्थ 


वरील बैठकीच्यावेळी आवश्‍यकतेनुसार शासनाकडून सल्लागार सेवा घेण्याचे ठरल्यास, सल्लागार 
संस्थेचा प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र.५४/पुनर्बाधणी क्र.५९/तुरुंग-२ 


समितीचे कार्यकक्षा/तत्वे पुढीलप्रमाणे राहतील- 

प्रकल्प अमंलबजावणीची सविस्तर व सर्वसमावेशक योजना तयार (Project 
Implementation Plan - PIP) करुन योजनेचा त्रैमासिक आढावा घेणे व कार्यक्रमाची प्रगती, 
त्यात येणाऱ्या अडचणी याबाबत देवाणघेवाण करणे याकरिता आवश्‍यक उपाययोजना 
करण्यासाठी सदर समितीचे गठन करण्यात येत आहे. 


समितीच्या जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे राहतील- 
१. पथदर्शी कार्यक्रमाचे दैनंदिन कामकाज सुलभरित्या राबविण्यात येत आहे, याबाबत खात्री 


करणे 


२. शासनाच्या इतर विभागांबरोबर तसेच बाहय एजन्सीबरोबर आवश्‍यक तेथे सहयोग करार 
करणे, प्रकल्प राबविताना वित्तीय, विधी आणि नैतिक मूल्यांची पूर्तता होत आहे, याबाबत खात्री करणे. 

३. संबंधित क्षेत्रातील प्रकल्प टीमला नियमित बैठकांबाबतची सूचना देणे 

४. समाजसेवक व प्रकल्प कर्मचारीवृदांच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या निश्चित करणे,यामध्ये 
कर्मचारीवृंदाकरिता प्रशिक्षणाच्या गरजा देखील समिती निश्चित करील 

५. समितीने तिचा वार्षिक अहवाल आढावा व मूल्यमापन समितीस (Review & Evaluation 
committee) सादर करणे आवश्यक राहील 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०५०५१३१३३९०२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
D k Keshav Jadi 
Deepak १५५७५०५ 
Keshav Jadiye, C = IN, 5 
= Mah htra, O = 
Ke 5 h av ae वि 
7 OU = Home Department 
Date: 2016.05.05 
J ad | ye 1 4:40:34 +05'30' 
दीपक जडीये 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (गृह-ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (गृह-ऱाहरे) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरिक्षक,कारागृह) व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


०८ “७ A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र.५४/पुनर्बाधणी क्र.५९/तुरुंग-२ 


५. सर्व समिती सदस्य 

६. प्रकल्प संचालक, प्रयास 

७. सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, बॉम्बे हाऊस, २४, होमी मोदी स्ट्रीट, मुंबई- ४०० ००१ 
८. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव (अ.व.सु.) (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१०.कक्ष अधिकारी, तुरुंग -१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.कक्ष अधिकारी, तुरुंग -३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.निवड नस्ती, कार्यासन तुरुंग -२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


